आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट-क व गट-ड 
ची पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे मनुष्यबळाचा पुरवठा 
करण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेला / 
एजन्सीला मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मबाआ २०२३/प्र.क्र.९२/का-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/ प्र.क्र.१५/ आ.पु.क., दि.२७.०४.२०२२. 
२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/ आस्था/ मनुष्यबळ/ 
उपलब्ध/ २०२३-२४/३३९, दि.१८.०१.२०२४. 
३. शासन पत्र क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.९२/का-७, दि. १२.०२.२०२४. 
४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/आस्था/बाह्ययंत्रणा 
कामे/२०२४-२५/३७१४, दि.१३.०६.२०२४. 
५. शासन पत्र क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.९२/का-७, दि.१४.०६.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखाळील आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये, शासकीय संस्था, महिला राज्यगृहे, बालगृहे व केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरिता मंजूर करण्यात आळेळी गट-क व गट-ड ची पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यासाठी ई-निविदा 
प्रक्रिया राबविण्याकरिता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्रस्ताव 
शासनास सादर केला होता. तद्नुषंगाने संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 

त्यानुसार शासनाच्या महा टेंडर या निविदा पोर्टलवर दि. १५.०२.२०२४ ते ०२.०७.२०२४ या 
कालावधीत चार वेळा मुदतवाढीसह प्रस्ताव सादर करण्याकरिता आमंत्रित करण्यात आले होते. सदर ई- 
निविदा पोर्टलवर दि. २ जुले, २०२४ रोजी ऑनलाईन पध्दतीने ई-निविदा उघडली असता, एकूण ११ 
निविदा धारकांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ८ निविदाधारक निविदेच्या अटी व शार्ती पूर्ण करू न 
शकल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले व उर्वरित ३ निविदाधारकांना पात्र ठरवण्यात आले. सदर पात्र ३ 
निविदा धारकांपैकी न्यूनतम निविदा असलेली BRISK INDIA PRIVATE LIMITED (SMART SERVICES 


शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ २०२ ३/प्र.क्र.९२/का-७ 
PVT.LTD) या एजन्सीला २०६३ AHA पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे पुरवठा करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये, शासकीय संस्था 
व केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता मंजूर करण्यात आळेळी गट-क व गट-ड ची २०६३ spares पदांपैकी केंद्र 
पुरस्कृत योजनेकरिता मंजूर करण्यात आलेली ९१८ पदे वगळून सध्या ११४५ अकुठल पदे (परिशिष्ट-१ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) बाह्ययंत्रणेद्दारे पुरवठा करण्यासाठी BRISK INDIA PRIVATE LIMITED (SMART 
SERVICES PVT.LTD) सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर ९१८ पदांबाबतचे आदेशा 
वेगळयाने काढण्यात येतील. 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी वरील ११४५ अकुठठाल पदे BRISK INDIA PRIVATE 
LIMITED (SMART SERVICES PVT.LTD) या सेवा पुरवठादारामार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 
अ)  बाह्ययंत्रणेद्दारे कामे करून घेण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी ज्या बाह्य 
सेवा पुरवठादार संस्थेकडे काम सोपवावयाचे आहे, त्यांचेसोबत त्याबाबतचा करार करावा. सदर 
करारात आवश्यकतेनुसार अटी व शार्ती नमूद कराव्यात. या करारामध्ये संबंधित बाह्य सेवा 
पुरवठादार संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या अकुठठाल कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व 
शासनावर राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
बो सदर मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी १८ टक्के इतका सेवा शुल्क तसेच सेवा शुल्क 
व्यतिरिक्त लागू असलेले कर (उदा. जी.एस.टी.) सेवा पुरवठादारास देण्यात यावा. 
क) सदर अकुशल कर्मचाऱ्यांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे शासनाच्या अथवा 
आयुक्‍तालयाच्या/संस्थेच्या/कार्यालयाच्या आस्थापनेवर नियुक्‍ती मिळणार नाही किंवा ते या 
आस्थापनांवर हक्क प्रस्थापित करु शकणार नाहीत, याची पूर्वकल्पना संबंधीत बाह्य सेवा 
पुरवठादार संस्थेस व कर्मचाऱ्यास लेखी स्वरुपात देण्यात यावी व सदर बाबीस संबंधीत बाह्य सेवा 
पुरवठादार संस्था व संबंधीत कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती घेण्यात यावी. 
ड)  बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले spares कर्मचारी हे संबंधीत बाह्य सेवा 
पुरवठादार संस्थेचेच कर्मचारी असतील. त्यामुळे करारामध्ये ठरलेला अकुशल कर्मचाऱ्यास 
कामाकरीताचा मासिक मोबदला हा संबंधीत बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेसच अदा करण्यात यावा. 
इ) पुरवठादाराने मनुष्यबळ मानधनाची देयके संबंधित संस्था/कार्यालयाकडून तपासून 
आयुक्‍ताळलयास मान्यतेकरिता सादर करावीत. 
ईई तसेच सदर मनुष्यबळ मानधनाची देयके संबंधित कार्यालयाकडे (१०) कंत्राटी सेवा या 
SIA उपलब्ध तरतूदीतून नियमानुसार SGA ST स्तरावरून अदा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ २०२ ३/प्र.क्र.९२/का-७ 

फो उक्त मान्यता या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यान्वित होईल व ती पुढील तीन वर्षापर्यंत 
किंवा शासनाचा या विभागाच्या पुढील आदेशापर्यंत राहील. 
ग मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीने वित्त विभागाने वेळोवेळी केलेले नियम, अटी व शर्ती 
यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्‍यक आहे. 
घ) बाहययंत्रणेद्वारे काम करुन घेणा-या एजन्सीने शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतनदराप्रमाणे 
वेतन व वेळोवेळी लागू असलेले कर व अनुज्ञेय भत्त्यांची अदायगी करणे बंधनकारक राहील. 
सेवापुरवठादाराकडून उपलब्ध करुन दिलेल्या मनुष्यबळाला देय असलेले कायदेशीर दायित्व 
(Statutory liabilities) उदा. भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआयसी, बोनस, लेबर वेलफेअर फंड, 
रजारोखिकरण इ. चा समावेश वेतनात अंतर्भूत असून संबंधित प्राधिकारणाकडे कायदेशीर दायित्व 
जमा करण्याची जबाबदारी संबंधित सेवापुरवठादाराची राहील व त्याबाबतची कागदपत्रे 
सेवापुरवठादार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी जमा करावी. 
च) वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार जर अशी कामे 
नियमितपणे पदनिर्मिती करून केली असता जितका खर्च आला असता, त्या खर्चाच्या कमीत कमी 
२० ते ३० टक्के इतकी बचत होईल, San रितीने करून घेण्याची तरतुद आहे. सदर तरतुद विचारात 
घेऊन बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थेसमवेत करार करताना याची कटाक्षाने दक्षता घेण्यात यावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८३०१७४१०३८८३० असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VILAS RAMDAS 11-11 eee 


5.4.20=cb156fb408217396128e8d d3f6fa7 0d9fd209eb9efc83bdd 


68b308614534, postalCode=400032, ‘Mahi ti 


THAKUR i 
( fe. &T. ठाकूर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 
२. मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग. 
६. निवडनस्ती (का-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ २०२३/प्र.क्र.९२/का-७ 


परिशिष्ट-१ 
शासन निर्णय क्रमांक मबाआ-२०२३/प्र.क्र.९२/का-७ 


बाल विकास शाखा (शासकीय संस्था) 
(शा. नि. दि.५.४.२००३) 


अ. क्र. पदाचे नाव पदांची संख्या 

a Se वरिष्ठ काळजी वाहक ४४ 
२ कनिष्ठ काळजी वाहक ६४ 
३ स्वयंपाकी १८ 
४ सफाईंगार २७ 
षु पहारेकरी द 
द परिचर षु 
७ शिपाई १५ 
८ सुरक्षा रक्षक ३९६ 

एकूण ५७५ 


महिला विकास शाखा (शासकीय महिला राज्यगृहे/संरक्षणगृहे) 
(शा. नि. दि.५.४.२००३) 


अ. क्र. पदाचे नाव पदांची संख्या 

a el वरिष्ठ काळजी वाहक १६ 
२ कनिष्ठ काळजी वाहक ३४ 
३ स्वयंपाकी १७ 
४ सफाईंगार 1१ | ० 
षु पहारेकरी a.  _| १ 
& परिचर 10 
७ शिपाई २ 
८ सुरक्षा रक्षक ४८० 

एकूण ५७० 


य 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


